महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २८ मे, २०१९ 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ७.५.२०१८ चे आदेशा. 
शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२) व ४ (3) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची संदर्भाधिन आदेशान्वये सन २०१८ मध्ये आंतरविभागीय बदली 
करण्यात आली होती. 
2. खालील विवरणपत्रातील नमूद सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या बदलीस प्रशासकीय कारणास्तव 
पर्यायी सहायक कक्ष अधिकारी तयार करण्याच्या अधिन राहून सध्याच्या विभागामधून बदली झालेल्या 
विभागात रुजू होण्यासाठी १ वर्षे मुदतवाढ (दिनांक ३१.०५.२०१९ पर्यंत) देण्यात आली होती. सदरहू मुतदवाढ 
प्रशासकीय कारणास्तव वाढवून पुढील १ वर्ष (दिनांक ३१-०५-२०२० पर्यंत) देण्यात येत आहे. सदरहू मुदतवाढ 
अंतीम स्वरुपाची आहे. 


अ.क्र श्री/ सहायक कक्ष । दिनांक ७.५.२०१८ च्या i स्थगितीचा 
श्रीमती अधिकाऱ्याचे पदस्थापनेचा विभाग आदेशाचा दिनांक 
नांव 
pee २ ३ a as षु 
श्री दि.तु.मोहिते सामान्य प्रशासन विभाग ३१-०५-२०१८ 
२ श्री म.भि.काळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग १०-०८-२०१८ 


४. उक्त नमूद सहायक कक्ष अधिकाऱ्यास संबंधित विभागानी दिनांक ३१-५-२०२० अथवा तत्पुर्वी 
कार्यमुक्त करावे, अन्यथा सदर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि. क्र.संकीर्ण- 
२०१६/ प्र.क्र.१८६/ १५/ का.१४, दिनांक २३.१२.२०१६ अन्वये एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येईल. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२८१२३१०१३८०७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. क 
Gajanan Bhimrao — >: 


0, 


setialNumber=54b1 1b 1 ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73b682d6b6fecb 
1 fa V 8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


Date: 2019.05.28 12:38:17 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ou=General Administration Department, 


180a8021798a5cled41ada8a72725a47b4f 


प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ. 


प्रत, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, | (संबंधित 
सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालयीन 
विभागांमार्फत) 
४. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-3) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


